भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा 
संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), गट-ब 
या पदावर पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भासंप-२०१९/प्र.क्र.११३/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जून, २०२१ 


शासन निर्णय - 


भाषा संचालनालयातील अधीक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती म. अ. सोनावणे, अधीक्षक यांना 
सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय असलेल्या एस-१५: रु.४१८००-१३२३०० या वेतनमानातील सहाय्यक भाषा 
संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या संवर्गातील पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना भाषा संचालनालय (मुख्यालय), मुंबई येथील सदरच्या रिक्‍त 
पदावर करण्यात येत आहे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. या संबंधात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७.०५.२०२१ मधील सूचनांनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात व सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
श्रीमती सोनावणे यांना यापूर्वीच्या पदांवरील पदोन्नती शासन निर्णय दि.२५.०५.२००४ मधील तरतुदींनुसार 
आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता डावलून देण्यात आलेली नाही. याशिवाय प्रस्तुत पदोन्नती खालील अटींच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


१. सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील. 


२. या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे त्यांना नियमित पदोन्नतीचे वा सेवाज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार 
नाहीत. 


३. सदरची पदोन्नती त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही न्यायिक/फौजदारी कार्यवाही सुरु नाही या धारणेच्या अधिन 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः भासंप-२०१९/प्र.क्र.११३/आस्था-२ 


ठं; 


सदरची पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ व 
विशेष अनुमती याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र. २५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या 
अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


. सदरची पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र. 


१०८६/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१६११२२३६८२३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ae Digitally signed by Milind 
Bhagwan Gawad 
M | | | a d DN: CN Milind ना ला 
Gawade, C = US, O = 
Government Of 
B h a 9 W a al Noherastira, OU = Marathi 


Language Department 


G awad e Paes 06.16 15:01:14 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२/का-१६ब), मंत्रालय. 
सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय. 


. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय. 

. सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

. विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, सर्व विभागीय कार्यालये, (भाषा संचालनालयामार्फत) 
९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१०. श्रीमती म. अ. सोनावणे (भाषा संचालनालयामार्फत) 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


